१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन 
केलेल्या १८ अतिरिक्‍त न्यायालयातील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५७/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- २० मार्च, २०१९. 


वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.विशेन्या-१३१६/प्र.क्र.२०५/का-९ , 

दि. १८.०८.२०१७. 

२) जिल्हा न्यायालय, सोलापूर जा.क्र. आस्था/ब-४/१६/२०१९, 
दि.०२.०१.२०१९ चे पत्र. 

३) जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा जा.क्र.बी.एडीएम/१५/११८१/२०१९, 
दि.३१.०१.२०१९ चे पत्र. 

४ जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग क्र. प्रशा/६२८० सन २०१८, 
दि.०१.११.२०१८ चे पत्र. 

५) जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक जा.नं./आस्था/३२/३९४/२०१९, 
दि.१४.०१.२०१९ चे पत्र. 

६) जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी जा.क्र.आस्था/ब-४/१७८७/२०१९, 
दि.०५.०२.२०१९ चे पत्र. 

७ जिल्हा व सत्र न्यायालय, नागपूर जा.क्र./बी-४(१०)/१०३२/२०१९, 
दि.०७.०३.२०१९ चे पत्र. 

८) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत एकूण १८ अतिरिक्त न्यायालये स्थापन केलेली आहेत. या १८ 


अतिरिक्त न्यायाळलयासाठी संदर्भीय अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आली 


आहे. या १८ अतिरिक्त न्यायालयासाठीच्या अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ पासून पुढील 


कालावधीसाठी मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हा व सत्र न्यायालयांकडून 


शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. संदर्भीय अ.क्र.८ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 


दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५७/का- नऊ 


विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर १८ अतिरिक्त न्यायालयासाठीची अस्थायी 


पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या १८ अतिरिक्त न्यायालयासाठीच्या पुढील 


अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीठा/तदर्थ जिल्हा न्यायाधीठा संवर्ग 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
वि. न्यायाधीठा १४ 
२ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १४ 
३ | वरिष्ठ लिपिक १४ 
४ | कनिष्ठ लिपिक १४ 
५ | होपाई १४ 
एकूण पदे ७० 
ठोक वेतनावर बाह्ययंत्रणेद्वारे शिपाई -१४ 


दिवाणी न्यायाधीडा (वरिष्ठ स्तर) संवर्ग 


अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
१ | दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ४ 
२ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ४ 
३ | वरिष्ठ लिपिक ४ 
४ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
५ | होपाई ४ 
एकूण पदे २० 
ठोक वेतनावर बाह्ययंत्रणेद्वारे शिपाई -४ 


२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये 


(०७) अतिरिक्त न्यायालये (०७)(०१) अतिरिक्‍त न्यायालये (२०१४ ०५७५), या लेखाशिर्षाखाली" खर्ची 


टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखालील सन २०१९-२०२० या वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५७/का- नऊ 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ द्वारे 


प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०३२८१४५५०६८४१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
A mo g h DN: ¢=IN, o=Government Of Maharashi w and 
Judiciary 
st=Mahi ra, 
S h a m ka n t 2.5.4.20=1f733daf00a60284 14c43d0cc10d82acab3b73 
y 2c4edd56e8 18f8a3b355588753, 
seit 


INumber=9ebeebf21dc54ceec5 1 e6d5ffc84bb94ca 


rial 
. 6af89497279007d66e97dc13547037, cn=Amogh 
Ka ot | Shyamkant Kaloti 
Date: 2019.03.28 15:00:18 +05'30' 


(अ. ऱ्या. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


harashtra, ou=La\ 
tment, postalCode=400032, 


ue :- 
१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 


२) प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 


3) मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी, मुंबई 


४) जिल्हा व सत्र न्यायालय, सोलापूर, अमरावती, परभणी, पुणे, नागपूर, ठाणे, नांदेड, 


रायगड-अलिबाग, सातारा,नाशिक, औरंगाबाद. 


५) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 


६) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 


७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 


९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर, अमरावती, परभणी, पुणे, नागपूर, ठाणे, नांदेड, 


रायगड-अलिबाग, सातारा, नाशिक, औरंगाबाद. 


१०) वित्त विभाग व्यय-५, 


११) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
१२) निवड नस्ती- का. ९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


